सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी 
विकास निधी (IFAD) सहाय्यित "नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र 
ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प" राबविण्याकरिता 
निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-माविम-२०२१/प्र.क्र.२३/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-१९ जुले, २०२१. 
संदर्भ :- 
१. महिळा व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.माविम-२०१६/प्र.क्र.६७/का-१०,दि.८.१.२०१९ व 
दि.४.१.२०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६.४. २०२१. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (FAD) wera "नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास 
प्रकल्प" (Nav Tejaswini-Maharashtra Rural Womenes Enterprise Development Project) सन २०२०-२१ ते 
सन २०२५-२६ या सहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने महिला आर्थिक विकास 
महामंडळामार्फत (माविम) राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (FAD) wera "नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास 
प्रकल्प" राबविण्यासाठी आयफॅडकडून $५१.४० मिलियन (₹३३४.१० कोटी) इतका निधी कर्जरुपाने उपलब्ध करुन 
देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
३. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) सहाय्यित "नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम 
विकास प्रकल्प" राबविण्याकरिता आयफॅडचा हिस्सा वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (FAD) wera "नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास 
प्रकल्प" राबविण्याकरिता आयफॅडचा हिस्सा म्हणून विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (२) मधील लेखाशीर्ष/ 
उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक (४) प्रमाणे एकूण ₹१५००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी फक्त) इतका निधी महिला 
आर्थिक विकास महामंडळास (माविम) वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय | प्रस्तावित 
तरतूद वितरण 


(१) (२) (३) (४) 
| मागणी क्रमांक एक्स-१, 

२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२, समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण, 

(०३) इतर योजना, 

(०३) (१३) नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला महिला उद्यम विकास प्रकल्प 

राबविण्याकरिता माविमसाठी सहायक अनुदान (आयफॅड हिस्सा) (कार्यक्रम), 
(२२३५ सी ३४१) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ६०६०.६९ १५००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०२१/प्र.क्र.२३/का-१० 


२. सदर निधीमधून आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) सहाय्यित "नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम 
विकास प्रकल्प" अंतर्गत प्रत्यक्षात हाती घ्यावयाच्या शासनमान्य घटकांवरच खर्च होईल, याची दक्षता व्यवस्थापकीय 
संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई यांनी घ्यावी. 
३. सदर निधी महिला आर्थिक विकास महामंडळास वितरीत करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
मुंबई उपनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची दक्षता 
व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई यांनी घ्यावी. 
५. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या सहीने तयार केळेळे व उपसचिव, महिला व बाल 
विकास विभाग यांनी प्रतिस्वाक्षरी केळेले देयक अधिदान व लेखा अधिकारी यांना सादर करावे. अधिदान व लेखा अधिकारी 
यांनी सदर देयकातील मंजूर रक्‍कम धनादेशाव्दारे अदा करावी. उपसचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांना जिल्हा 
महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी सादर केलेल्या देयकावर प्रतिस्वाक्षरी करण्याचे अधिकार दिलेले 
आहेत. 
६. सदर निधी महिला आर्थिक विकास महामंडळास वितरीत केल्यानंतर केंद्र शासनामार्फत आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास 
निधी (IFAD) कडून याची प्रतिपूर्ती करुन घेण्यात येईल. 
७. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४७/१४७२, दि.२२.६.२०२१ व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६९/व्यय-६, दि.८.७.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक २०२१०७०९१५२११५००३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 
SITARAM 
JARANDE 


( र.सि.जरांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा (पूर्व ), मुंबई-५१ 
३. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
४. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
५. मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


